RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ६, अंक २० ] 


बुधवार , जुलै २२ , २०२० / आषाढ ३१, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 


अनुक्रमणिका 


सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३. - महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील 
कर अधिनियम , १९ ७५ , यात आणखी सुधारणा 

करण्यासाठी अध्यादेश . 


पृष्ठे 
१-३ 


- 


वित्त विभाग 


मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जुलै २०२० . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIII OF 2020 . 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE TAX ON 


PROFESSIONS, TRADES , CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 1975 . 


. 


सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३ . 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ , यात 

आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, 

आजीविका व 
नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , 

१ ९ ७५ , यात आणखी 

सुधारणा 

करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ 
कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे . 

( १ ) 


- 


१ ९ ७५ चा 
महा. १६ . 


भाग चार - ३२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै २२, २०२०/ आषाढ ३१, शके १९ ४२ 


: 


- 


, 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 

वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत 
संक्षिप्त नाव व 

१ . (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर ( सुधारणा) 
प्रारंभ. अध्यादेश , २०२०, असे म्हणावे. 


( २) तो तात्काळ अंमलात येईल . 


२ . 


महा. १६. 


- 


सन १ ९ ७५ चा 

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १९ ७५ ( यात १९ ७५ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक यापुढे ज्याचा निर्देश 

मुख्य 

अधिनियम असा करण्यात आला आहे ), याच्या कलम ५ मधील, पोट - कलम 
१६ याच्या कलम (३ ) नंतर , पुढील पोट- कलम समाविष्ट करण्यात येईल 
५ ची सुधारणा . 

( ३ अ ) या कलमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, महाराष्ट्र राज्य व्यापार , आजीविका व नोकऱ्या २०२० चा 
यांवरील कर ( सुधारणा) अध्यादेश, २०२० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर, कंपनी अधिनियम, २०१३ याच्या 

२०१३ चा 
तरतुदींन्वये विधि संस्थापित करण्यात आलेली अशी कंपनी, तिचेविधिसंस्थापन करतेवेळी, या अधिनियमान्वये १८ . 
नावनोंदणी प्रमाणपत्र व नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवील. " 


. 


महा.अध्या . १३ . 


३ . 


- 


सन १ ९ ७५ चा 

महाराष्ट्र 

यम क्रमांक 
१६ याच्या कलम 

सुधारणा . 


६ ची 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मधील, पोट- कलम (१) मध्ये, 
( १) विद्यमान परंतुकापूर्वी, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल : 

परंतु, कलम ५ च्या पोट- कलम ( ३ अ ) अन्वये नोंदणी केलेला मालक , कर देण्याचेत्याचे 
दायित्व सुरू झाल्यानंतर, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात, अशा कालावधींसाठी व अशा 
तारखांपर्यंत , विहित प्राधिकरणाकडे विवरण सादर करील. ” ; 

( २ ) विद्यमान परंतुकांमध्ये , “ परंतु, ” या मजकुराऐवजी, “ परंतु आणखी असे की , ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जुलै २२, २०२० / आषाढ ३१, शके १९ ४२ 


३ 


निवेदन 


सुलभतेने व्यवसाय करणे ( इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या उपक्रमांतर्गत , महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, 
आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९ ७५ ( १९ ७५ चा महा. १६ ) याअन्वये कंपनीस नावनोंदणी 
प्रमाणपत्र व नोंदणी प्रमाणपत्र आपोआप वाटप करता यावे म्हणून, कंपनी अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा १८ ) याच्या 
तरतुदींअन्वये, अशा कंपनीचे विधिसंस्थापन व नोंदणी करण्यासह व्यवसाय कर अधिनियमान्वये नोंदणी प्रक्रिया 
एकात्मिक करण्यासाठी कंपनी कार्य मंत्रालयास व राज्य शासनास, भारत सरकारने निदेश दिले आहेत. उक्त 
प्रयोजनासाठी , उक्त अधिनियमाच्या कलमे ५ व ६ यांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करणे इष्ट वाटते. 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र 
राज्य व्यवसाय , व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ यामध्ये आणखी सुधारणा 
करण्याकरिता , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


२ . 


. 


मुंबई, 
दिनांक २१ जुलै २०२० . 


भगत सिंह कोश्यारी, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

मनोज सौनिक , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


